मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 
व राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील 
प्रबंधक पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: एमसीटी-२०१९/प्र.क्र.१८०/परिवहन-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर ,२०२२. 


शासन आदेठा:- 


मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील शिरस्तेदार/सहाय्यक प्रबंधक/अधीक्षक या 
संवर्गतीलळ खालील कर्मचारी यांना गट-ब राजपत्रित मधील प्रबंधक या संवर्गातील 
(वेतनश्रेणी रू.एस-१६ :४४९००-१४२४०० या एकाकी रिक्‍त पदावर आदेशाच्या 
दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे व त्यांची पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या कार्यालयातील रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


7 ; श्री. अशोक म. पोटावे प्रबंधक, मोटार अपघात दावा 

न्यायाधिकरण, मुंबई व राज्य परिवहन 

अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या रिक्‍त पदावर 


२. सदरहू पदोन्नती खालील अटी/श्तींच्या अधीन देण्यात येत आहे. 


अ) उपरोक्त अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


ब) प्रमाणित करण्यात येते की, उपरोक्त नमूद पदोन्नती ही प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक 
या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार करण्यात आलेली आहे. 


क) संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
ड) संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


इ) आदेशा प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू 
व्यव) 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीटी-२०१९/प्र.क्र.१८०/परिवहन-५. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharasnhtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९०११६५८३६०१२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JAYSEN JAYPRAKASH = 
INGOLE 


cl 
06548, 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

७. पीठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, ठाणे/पुणे/नागपूर. 

९. संबंधित प्रबंधक व्दारा अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती-परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


